कोल्हापूर जिल्हा नियोजन समितीवर 
विशेष निमंत्रित म्हणून नामनिर्देशन 
करण्याबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
नियोजन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक: डिएपी-२०२३/प्र.क्र.९८/भाग.३/का-१४८१-अ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक : २७ सप्टेंबर, २०२४ 


पहा : १) महाराष्ट्र जिल्हा नियोजन समिती (रचना व कामे) अधिनियम, १९९८ 
२) महाराष्ट्र जिल्हा नियोजन समिती (रचना व कामे) (सुधारणा) अधिनियम, २००० 
) 
) 


3) शासन निर्णय क्रमांक - डिएपी-२०२२/प्र.क्र.१५/का-१४८१-अ, दि.२२.१२.२०२२. 
४) जिल्हाधिकारी व सदस्य सचिव, जिल्हा नियोजन समिती, कोल्हापूर यांचे 
दि. ०४.०९.२०२४ चे पत्र 


शासन निर्णय :- 
संदर्भ क्र. ३ वरील शासन निर्णयासोबतच्या विवरण पत्र “अ” मधील “महाराष्ट्र जिल्हा 


नियोजन समिती (रचना व कामे) (सुधारणा) अधिनियम, क्रमांक ३०/२०००” मधील कलम ३ चा 


पोटकलम (३) चार (फ) येथील तरतूदीनुसार जिल्हा नियोजनाचा अनुभव असलेले नामनिर्देशित 


सदस्यां मधील अ.क्र. २ वरील श्री. राजे समरजितसिंह विक्रमसिंह घाटगे, कागल हाऊस, २४९, ई 


वॉर्ड, विवेकानंद कॉलेज जवळ, नागाळा पार्क,कोल्हापूर व अ.क्र.५ वरील श्री.राहूळ बजरंग 


देसाई, मु.पो.गारगोटी, ता. भुदरगड, जि.कोल्हापूर या दोघांची नियुक्‍ती रद्द करुन त्यांचे ऐवजी 


डॉ.सुभाष जाधव, गुरव गल्ली, मु.शिरगाव, ता.राधानगरी, जि. कोल्हापूर व अँड.हेमंत कोलेकर, 


मु.पो.नेसरी, ता.गडहिंग्लज,जि.कोल्हापूर या दोघांची “विशेष निमंत्रित” म्हणून कोल्हापूर 


जिल्ह्याच्या जिल्हा नियोजन समितीवर नामनिर्देशित करण्यास शासनाची मान्यता देण्यात येत 


आहे. 


२. जिल्हाधिकारी तथा सदस्य सचिव, जिल्हा नियोजन समिती, कोल्हापूर यांनी उपरोक्‍त 


areal सर्व संबंधितांच्या निदर्शनास आणावेत. 


३. परिच्छेद क्र.१ मध्ये नमूद केलेल्या सर्वश्री. डॉ.सुभाष जाधव व अँड.हेमंत कोळेकर या दोन 
व्यक्तींचे कोल्हापूर जिल्हा नियोजन समितीवर विशेष निमंत्रित म्हणून करण्यांत आलेले 


नामनिर्देशन पुढील आदेश होईपर्यंत किंवा शासनाकडून सदर नामनिर्देशन रद्द होईपर्यंत यापैकी 


जे अगोदर घडेल, तोपर्यंत अबाधित राहतील. 


शासन निर्णय क्रमांकः डिएपी-२०२३/प्र.क्र.९८/भाग.३/का-१४८१-अ 


Ce हा शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२४०९२७११४५५२२११६ असा आहे. 


हा शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकीत करुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने, 


NITIN BHANUDAS 
KHEDKAR 


(नि. भा. खेडकर) 


उप सचिव,महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१ 


) मा. राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मुंबई 

) मा. मुख्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

) मा. उप मुख्यमंत्री नियोजन) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

) मा. पालकमंत्री तथा अध्यक्ष, जिल्हा नियोजन समिती, कोल्हापूर यांचे खाजगी सचिव 
) विभागीय आयुक्त, पुणे विभाग, पुणे 
) 

) 

) 

) 


AD 


AN 


x xX 


£58) 


जिल्हाधिकारी तथा सदस्य सचिव, जिल्हा नियोजन समिती, कोल्हापूर 
उपआयुक्त (नियोजन), विभागीय आयुक्तांचे कार्यालय,पुणे विभाग, पुणे 
जिल्हा नियोजन अधिकारी, जिल्हा नियोजन समिती, कोल्हापूर 

९) महालेखापाल, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर 

१०) जिल्हा कोषागार अधिकारी, कोल्हापूर 

११) निवड नस्ती, नियोजन विभाग, का-१४८१-अ. 


&. 


SS 


पृष्ठ २ पैकी २ 


